उप अधीक्षक भुमि अभिलेख (गट-ब 
राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश, क्रमांक : बदली-०७२४/प्र.क्र.२९५/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२४ 
Mat शासन आदेशा,क्र. बदली-०७२४/प्र.क्र.२९५/ई-६, दि.३१.०७.२०२४ 


शासन Seat 

“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५' मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
संदर्भाधीन दिनांक ३१.०७.२०२४ च्या शासन आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या उप 
अधीक्षक भूमि अभिलेख (गट-ब राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेमध्ये 
प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदळ करुन, रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित पदस्थापना 


करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव दि.३१.०७.२०२४ च्या सुधारित पदस्थापनेचे पद 
आदेशानुसार पदस्थापनेचे पद 

za R 3 a 

iy श्री.राहुल तुळशीराम | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | कार्यालय अधीक्षक, जमाबंदी 
पाटील डहाणू, जि.पालघर आयुक्‍त आणि संचालक भूमि 

अभिलेख (म.राज्य), पुणे. 

२ | श्री.विजय सुर्यकांत | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 

संधानशिव गंगाखेड, जि.परभणी वैजापूर, जि.छत्रपती 
संभाजीनगर 

3 | श्री.सखाराम नरसिंग | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
पवार यवतमाळ, जि.यवतमाळ दिग्रस, जि.यवतमाळ 

४ । श्री.रामहरी संतोष | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
अलोणे दिग्रस, जि.यवतमाळ यवतमाळ, जि.यवतमाळ. 

५_ | श्रीम.स्वप्नजा  शोखर | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
मेंडके/ माळवदे आटपाडी, जि.सांगली. कवळे महांकाळ, जि.सांगली 

६ | aera मोतीराम | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
area भोकरदन, जि.जालना कळंब, जि.यवतमाळ 

७ श्री.सुशिळ रामदास | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
पवार महाड, जि.रायगड इंदापूर, जि.पुणे. 

८ । श्रीम.सुवर्णा यशवंतराव | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | नगर भूमापन अधिकारी, 
मसणे कवळे महांकाळ, जि.सांगली सांगली, जि.सांगली 


शासन SIS क्रमांकः बदली-०७२४/प्र.क्र.२९५/ई-६ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव 


दि.३१.०७.२०२४ च्या 
आदेशानुसार पदस्थापनेचे पद 


सुधारित पदस्थापनेचे पद 


९ श्री.शेखर सुरेश कापसे 


उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
गोंदिया, जि.गोंदिया 


उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
पवनी, जि.भंडारा. 


दि श्री.अविनाह& रामदास | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
जगताप शहादा, जि.नंदुरबार देवळा, जि.नाशिक. 
| १ | श्री.प्रमोद कवडुजी | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
निकुरे चंद्रपुर, जि.चंद्रपुर सावली, जिचचंद्रपूर या 
बदलीपूर्वे पदावर १ वर्ष 
मुदतवाढ 
१२ | श्री.मेिलिद रामदास | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
राऊत वरोरा, जि.चंद्रपुर चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर या बदलीपूर्व 
पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 
१३ | aero वजीर | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
पालवे बाळापूर, जि.अकोला अकोट, जि.अकोला 
१४ | श्री.राजू श्रावण घेटे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 


देवळा, जि.नाशिक. 


भुसावळ, जि.जळगांव 


श्री.सुखदेव तुकारामजी 
खोंडे 


१५ 


उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
सिंरोंचा, जि.गडचिरोली 


उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
सेलू, जि. वर्धा - या बदलीपूर्व 
पदावर १ वर्ष मुदतवाढ 


२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यांना नवीन 


पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


३. संबंधीत ster नवीन पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


doe&.rfd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 

५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे 
विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन Sea क्रमांकः बदली-०७२४/प्र.क्र.२९५/ई-६ 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१४१७२६१३७११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


RAMESH ९॥॥॥०९0 ७५७ 
JAGTAP ee 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे. 
प्रत: 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) सर्व उप संचालक/जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख 
४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) संबंधित अधिकारी- 
(द्वारा- जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्या मार्फत) 
६) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


